सायकल रुग्णवाहिका प्रायोगीक तत्वावर 
सुरु करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस -२०१८/ प्र.क्र. ३३४ / आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ३१ जानेवारी, २०१९. 


वाचा - 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक-राआसो/ईएमएस/७२२४२/२०१८, दि.- ०१.१२.२०१८. 


प्रस्तावना - 
मुंबई शहरामध्ये प्रायोगीक तत्वावर सायकल रुग्णवाहिका सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव 


आरोग्य संचालनालयाने सादर केला आहे. सदर प्रस्तावानुसार मुंबई शहरामध्ये प्रायोगिक तत्वावर 


२० सायकल रुग्णावाहिका सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात आता 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

मुंबई शहरातील अधेरी, विलेपार्ले व शिवाजी पार्क या भागामध्ये प्रायोगिक तत्वावर २० 
सायकल रुग्णावाहिका सुरु करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेचे स्वरुप व वैशिष्टे: - 
१) सदर सायकल रुग्णवाहिका प्रत्येकी एक पॅरामेडीकच्या माध्यमातून वापरली जाईल. 
२) सदर रुग्णवाहिकेचे कार्यक्षेत्र साधारणत: दिड ते दोन कि.मी. राहिल. 
३) सदर पॅरामेडीककडे त्याचा स्वत:चा मोबाईल असेल व सदर मोबाईल व ही सेवा १०८ 


क्रमांकाशी जोडली जाईल. 


४) सदर पॅरामेडीक १०८ मधून कॉल आल्यानंतर संबंधीत रुग्णाच्या घरी जाऊन आजाराच्या 


तीव्रतेप्रमाणे प्राथमिक स्वरुपाचे उपचार करेल. 


५) प्रत्येक सायकलवर वयोवृध्द रुग्णासाठी किमान आवश्‍यक असणारी औषधे व उपकरणे 
ठेवली जातीळल.(सायकळलवर छोटया पेटीमध्ये हे ठेवले जाईल) 
६) गंभीर स्वरुपाचा आजार असल्यास १०८ ची रुग्णवाहिका बोलावली जाईल किंवा सदर 


रुग्णास नजिकच्या एका मोठया हॉस्पीटलमध्ये संदर्भीत केले जाईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस २०१९/ प्र.क्र.३३४/आरोग्य-३, 


७ सदर पॅरामेडीक व ही योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या ईएमएस कक्षाव्दारे नियंत्रीत 


केली जाईल. 
३. सदर सायकल रुग्णवाहिकेवरील पेटीमध्ये खालीलप्रमाणे वैद्यकीय उपकरणे व औषधे 
असतील 
अ.क्र. । वैद्यकोय उपकरणे व इतर साहित्य औषधे 
1 Stethoscope Distilled Water (10cc 5- vials) 
2 BP Apparatus Inj.Hydrocortisone (1 vial) 
3 Glucometer Inj.Adrenaline (5 amp) 
4 Lyrngoscope Inj.Diclofenac sodium (5 amp) 
5 Finger pulsoxymeter Inj.Atropine (5 amp) 
6 | Thermameter Inj.Ondensterone (5 amp) 
7 Pupillary Tourch Inj.Dexamethasone (2 amp) 
8 | Consumables Materials Tab.Sorbitrate (20 tabs) 
ie | Syringe with needle (2cc,5cc,10cc) (5 each) Inj.Avil (10 amp) 
10 IV canula (size 14,18,20,22,24)(1 each) Tab. Paracetamol (20 tabs) 
11 IV Infusion set (size-macro, micro) (1 each) Asthalin inhaler (1) 
12 Disposable mask (1 packet) Tab.Asprine (dispersible) 160-325 mg (14 
13 Gloves (1 box) ग त Gloucose (D-10%, D-25%) 
100cc 
14 cotton bandages (size-2,4,6 inch) (2 each) Povidine Iodine Solution (1) 
15 Micropore sticking | ee rrt—‘_srY 
16 Gauze Pads a 
४. सायकल रुग्णवाहिकेसाठी येणा-या अनावर्ती अंदाजित खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र बाब एक सायकल रुग्णवाहिकेचा खर्च | २० सायकल रुग्णवाहिकेचा खर्च 
1 Bicycle Price 5100 1,02,000 
2 GPS Device 8000 1,60,000 
3 Software Solution 3000 60,000 
4 Medical Equipment 5000 1,00,000 
Total 21,100/- 422,000 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


Da निर्णय क्रमांकः ईएमएस २०१९/ प्र.क्र.३३४/आरोग्य-३, 


याशिवाय सदर सायकल रुग्णवाहिकेसाठी येणा-या आवर्ती अंदाजित खर्चाचा तपशील 


खालीलप्रमाणे आहे. 

अ.क्र बाब एक सायकल | २० सायकल | २० सायकल 
रुग्णवाहिकेचा खर्च | रुग्णवाहिकेचा खर्च/ | रुग्णवाहिकेचा एक 
/प्रति महिणा प्रति महिणा वर्षाचा खर्च 

1 Medicine 1000 20,000 2,40,000 

2 Maintenance 1000 20,000 2,40,000 

3 Manpower (only 1) 10,000 2,00,000 24,00,000 

Total 12,000 2,40,000 28,80,000 


६. सदर योजनेसाठी येणारा खर्च CSR व्दारे उपलब्ध होणा-या निधीमधून केला जाईल. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१३११४४१३३२९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ण Digitally signed by 
Ros h a al | Roshani Dinesh Kadam 
Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 


Dinesh Kadam Patil, C = IN, S = 


Maharashtra, O = 
Government Of 


Kad a aa Maharashtra, OU = Public 


Health Department 


. Date: 2019.01.31 15:49:48 
Patil +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


CC “७ AD WO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस २०१९/ प्र.क्र.३३४/आरोग्य-३, 


५. आयुक्त, महानगरपालिका, मुंबई. 

६. संचालक, आरोग्यसेवा, मुंबई. 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

९. वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 

१०.नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

११.अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आरोग्य -७/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


